म्याव जपन 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२४ 


विषय - सन २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्ज - (२०१)(००)(०१) घर बांधणी अग्रिम वाटप. 


संदर्भ -१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि.२०.०२.२०१५. 
३. शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०२३/प्र. क्र. ३१/२०२३/विनियम, दि.०१.०३.२०२४ 
५. विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्रमांक. लेखानु -१७२४/प्र.क्र.२१/का.२३, दिनांक 02 एप्रिल २०२४ 
६. विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्रमांक घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का.०५ , दिनांक २८ मे, २०२४ 


ज्ञापन: - 


विधि व न्याय विभाग “मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष ७9६१०-छासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (209)(00)(09)- 
घरबांधणी SAA, अनिवार्य (9६१० ०४७२) (दत्तमत)” खाली २०२४-२५ या वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, 
सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” आणि यादी क्रमांकः “१, २, 9 ३ , ४” मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना "घरबांधणी अग्निम" या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी, “विवरणपत्र-अ” च्या 
रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. ९,८७,६४,४४६/- 
(रुपये नऊ कोटी सत्त्याऐंशी लाख चौसष्ठ हजार चारशे सेहेचाळीस wad) इतक्या अनुदानाचे खालील अटींच्या 
अधीन राहून वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी आणि शार्ती : - 

(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११/ विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ 
२०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०२३/प्र. क्र. 
३१/२०२३/विनियम, दि. ०१.०३.२०२४, तसेच, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट २६ मधील 
विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेश पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२४/प्र.क्र.४५/पाच, 


विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी. 
तद्‌नंतरच, निधी वितरणाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्‍कम आहरीत करावी. 


(२) प्रमाणित अग्रिम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची पूर्तता 
केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच, अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्याच्याकडून 
मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी देऊन 
अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच, कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती रक्‍कम तीन 
दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४ बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्निम घेतले आहे 
अशा प्रकरणी, अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा नियंत्रक अधिकाऱी 
यांनी करावी व तद्नंतरच दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यासाठी अनुदानाच्या मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्यात यावा. ज्या अर्जदारांना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून 
नियमानुसार आव्यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५ "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा हप्ता 
मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजुरी 
आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन 
दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. 
घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी 
अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण 
खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्निम 
प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्रिमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची 
वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


(६ " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई वित्तीय 
नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात आल्यावरच 
RATA रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या प्रयोजनासाठी अर्जदारास 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या 
अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्रिम मंजूर 
करण्यात यावा. तसेच, नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी 
यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, 
महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शाहानिझा 
करावी. 


(७ "घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या प्रयोजनासाठी 
SR प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व शिलकीबाबतचे 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२४/प्र.क्र.४५/पाच, 


संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक कर्जाइतकेच अग्रिम मंजूर 
करावे. 


(८) जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात यावे. 
तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल, तर, तसेही समुचित ATMS तात्काळ 
कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) 
तात्काळ परत करण्यात यावी. 


(९ घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा निधीकडेच 
उतरविण्यात यावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच, सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, २६४, पहिला 
मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१० प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल 
यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या 
वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक 
विवरणपत्र Raiser bess Recess प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन 
५/२४ कडे पाठविण्यात यावे. 


(११) अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या रकमेचा 
विनियोग करण्यात आला असल्याच्या “विनियोग प्रमाणपत्राची” मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत 
न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत झासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या दाखल्याच्या 
आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ दिवसात पूर्ण न झाल्यास 
प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे 
शक्‍य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत 
यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस संबंधित “नियंत्रक अधिकारी” जबाबदार 
राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणाळीवर (BEAMS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. 
तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्‍यक ते बदल 
करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


(१४) घरबांधणी अग्रिमाच्या मुद्दलाची परतफेड "घरबांधणी अग्रिम -७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादिना कर्जे- 
209, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाळी आणि व्याज “००४९-व्याज 
जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) () घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना 
दिलेल्या कर्जावरील व्याज vy (१) घरबांधणी अग्निम" या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२४/प्र.क्र.४५/पाच, 


(१५ या शासन ज्ञापनान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या 
दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील अर्जदारांना प्रमाणित केलेले घरबांधणी 
ahr हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व 
ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


(१६) प्रस्तुत शासन ज्ञापनान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छायांकिंत प्रत 
शासनास सादर करण्यात यावी. 


(१७ सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना" करावे. सदर 
अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 
(BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत 
करण्यात यावा. 


२. या बाबीवर होणारा खर्च “ विधि व न्याय विभाग मागणी क्रमांक जे-५, लेखाशीर्ष 9७६१०-शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी अग्निमे(अनिवार्य) (9६१० ०४७२) -५५, कर्जे व 
आगाऊ रकमा” खाली खर्ची टाकण्यात यावा व २०२४-२५ या चालू वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या 
अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील 
अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल़ागार तथा विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने 
प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०८२९११०२४४४७१२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GIRISH RAMLING 
SAGANE 


( गि.रा.सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र at’ आणि यादी क्र. १, २, ३ व ४ 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२२४/प्र.क्र.४५/पाच, 


२. प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई, 

३. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 

४. प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २,नागपूर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

१०. सचिव, उच्च न्यायालय विधी सेवा उप समिती, औरंगाबाद 

११. सह सचिव, (सेवा), (का. ८) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर 

१३. मुख्य न्याय दंडाधिकारी, एस्प्लनेड, मुंबई 

१४. प्रमुख न्यायाधीश, कौटूंबिक न्यायालय, पुणे 

१५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, अकोला/ यवतमाळ/सोलापूर/ वाशिम/ नाशिक/ धुळे/ रत्नागिरी/ 
सांगली/ नंदुरबार/ औरंगाबाद/ ठाणे/ चंद्रपूर / पुणे 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/ यवतमाळ/सोलापूर/ वाशिम/ नाशिक/ धुळे/ रत्नागिरी/ सांगली/ 
नंदुरबार/ औरंगाबाद/ ठाणे/ चंद्रपूर / पुणे 

१७. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 

१८. प्रबंधक (वित्त व अर्थ), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुबई 

१९. प्रबंधक, धर्मादाय आयुक्‍त, मुंबई 

२१. मुख्य न्यायाधीश, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई 

२१.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई 

२२.कार्यासन अधिकारी (कार्या-२३ ,कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३.निवड नस्ती (कार्यासन- ५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र-अ 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांऊ १२२४/प्र.क्र. ४५/का. पाच, दि. २८/०८/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रक्‍कम रुपयात ) 


अ. क्र. CO/ DDO मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी वितरीत करण्यात आलेले 
Code घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 


७. ee ee a ह eee eee eee 


शिया महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय अपिल शाखा, मुंबई ३२४५००० 
२ ३१०१००४४३२ ।प्रबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद गै०५३९७०० 


2 
3 मुख्य न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई ५८६५००० 
पमुख or, ALR न्याल पग 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश्ञा, अकोला ३९२६८२६ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, यवतमाळ ३३१६००० 


औरंगाबाद षु 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद नि तुहि 


1) हान त तता गते 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे ५८५४३८२ 


J 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,ठाणे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,रत्नागिरी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 


१७ 3००५१ सहसचिव (कार्या-८), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, नका 
मुंबई ०५१००० 
मुंबई 


१८ 3००५८ सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, ता 
मुंबई OOO 
मुंबई 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा,वाशिम ३६३१३७६ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार ७१३०१६२ 


चा 


GIRISH RAMLING SAGANE 


(गि.रा. सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र.१ अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


झासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. TST १२२४/प्र.क्र. ४५/का. पाच, दि. २८/ ०८/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय अग्रिम मंजूर हप्ता/एक रकमी शेरा 
करावयाचे 
अग्रीम 
२ ३ Po 4 ६ | 8 | ८ 8 
श्री.स्वप्निल सुरेश इंगोले लघुलेखक (ग्रेड-३) प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीशा, नाशिक घरबांधणी ३७०००००| 9990000] तिसरा हप्ता | नियमानुसार 
श्रीमती कविता अनिल घोडके लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस्प्लनेड मुंबई गृह कर्ज परतफेड | २६२२००० २६२२००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. नितीन गोपाळराव मेश्राम सहाय्यक अधिक्षक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, वाशिम गृह कर्ज परतफेड 25३२३७६ २३३२३७६ एकरकमी नियमानुसार 
श्री. हनुमंत आत्माराम येवले लघुलेखक कनिष्ठ श्रेणी धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई गृहकर्ज परतफेड | २६२८०००| २६२८००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. सुनिल शशिकांत तारे लघुलेखक उच्च श्रेणी धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई गृहकर्ज परतफेड | ५४३७०००) ५४३७००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. दिपक लक्ष्मणराव भागवत जिल्हा न्यायाधीश-६ व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे गृहकर्ज परतफेड | ५८५४३८२ ५८५४३८२ एकरकमी | नियमानुसार 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे 
श्री.सत्यशील मोतीलाल राणा लिपिक प्रबंधक (FAM), Seq न्यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद गृहकर्ज परतफेड १५६२०००| १५६२०००) एकरकमी | नियमानुसार 
श्री.विशाल शिवाजी जगताप कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार गृहकर्ज परतफेड | १६६७०००| १६६७००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री.उमेश रमेश खडसे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वाशिम गृहकर्ज परतफेड | १२९९००० १२९९००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. संकेत उल्हास पांडव लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस्प्लनेड मुंबई गृहकर्ज परतफेड | १७१९००० १७१९००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. सागर जगन्नाथ ढेरे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे गृहकर्ज परतफेड | २५५००००| २५५००००| एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. rear सुमतीलाल भंडारी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अकोला गृहकर्ज परतफेड | ३९२६८२६ ३९२६८२६ एकरकमी | नियमानुसार 
श्रीमती रुपा विश्वनाथ काळे लघुलेखक (श्रेणी-३) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद गृह कर्ज परतफेड| ४०९१००० ४०९१००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्रीमती गायत्री नितीन दाभाडकर (मुळे) ।|लघुलेखक श्रेणी-३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद गृहकर्ज परतफेड | ३५२४०००| ३५२४००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. राघवेंद्र बापूसाहेब कुलकर्णी वरिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर गृहकर्ज परतफेड | Wooo] Wooo] एकरकमी | नियमानुसार 


एकूण ४२७९१५८४ 


GIRISH RAMLING SAGANE 


(गि. रा. सगणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र.२ मागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का. पाच, दि. २८/ ०८/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव अनुज्ञेय अग्रिम मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक शेरा 
रकमी 
| १_| २ ३ शिका ५ & é 8 
षि श्री. प्रकाश व्यंकट साबळे कनिष्ठ लिपिक ।प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, पुणे घर बांधणी २१७०००० दुसरा हप्ता नियमानुसार 
२  श्री.केलास वसंत कासार कनिष्ठ लिपिक ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे गृहकर्ज परतफेड १५१०००० ला लात नियमानुसार 
3 श्री.हर्षल हिरालाल खलाणे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार  ।गृहकर्ज परतफेड १७०२१६२ — नियमानुसार 
४ श्री.जयेश रघुनाथ खैरनार  ।लिपिक टंकलेखक प्रधान न्यायाधीछा, नगर दिवाणी व सत्र गृहकर्ज परतफेड १९२७००० ae नियमानुसार 
न्यायालय, मुंबई 
५  श्री.प्रविण पुंडलिक ठाकूर लिपिक yah (Wa) उच्च न्यायालय, औरंगाबाद  ।गृहकर्ज परतफेड १८०७००० a नियमानुसार 
६ श्री.मुकेश विजय पाटील बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार  ।गृहकर्ज परतफेड २०९२००० एंकरकेगी नियमानुसार 
७ श्री. राजेंद्र सुरेशराव चौधरी  ।वरिष्ठ लिपिक जिल्हा न्यायाधीशा-१, यवतमाळ गृहकर्ज परतफेड १८५१००० करकर नियमानुसार 
८ [ake जानराव गुल्हाने कनिष्ठ लिपिक ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर गृहकर्ज परतफेड १०३०००० एकरकमी | नियमानुसार 
९ श्रीमती सारीका भानुदास लांडे | दुभाषी मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस्प्लनेड मुंबई गृहकर्ज परतफेड १५७८००० एकरकमी | नियमानुसार 
ee श्री.अमोल पुंडलिक पाटील ।सहायक कक्ष प्रबंधक(प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ गृहकर्ज परतफेड ३१५०००० नियमानुसार 
अधिकारी ae एकरकमी 
अधिकारी औरंगाबाद 
ष्य १ श्री. योगेश ज्ञानेश्वर चौधरी  ।कनिष्ठ लिपिक ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीछा, नंदुरबार गृहकर्ज परतफेड १६६९००० एकरकमी | नियमानुसार 
१२ श्री. राकेश रविंद्र शिपी लिपिक टंकलेखक ।प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र गृहकर्ज परतफेड २३७९००० २३७९००० ner नियमानुसार 
न्यायालय, मुंबई 
१३ 'श्री.सरफराज हबीब तडवी  ।|लिपिक टंकलेखक |प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र गृहकर्ज परतफेड १५५९००० १५५९०००| एकरकमी | नियमानुसार 


न्यायालय, मुंबई 


१४ श्री.महेश पंढरीनाथ खटावकर |कनिष्ठ लिपिक ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगळी  ।गृहकर्ज परतफेड १६००००० १६०००००] एकरकमी | नियमानुसार 
१५ श्री.उमाशांकर महादेव मेश्राम निम्नश्रेणी सहसचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर गृहकर्ज परतफेड २९३२००० २९३२००० नियमानुसार 
लघुलेखक 
१६ श्री.प्रशांत सुखदेव बनसोडे |लिपिक टंकलेखक ।मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस्प्लनेड मुंबई गृहकर्ज परतफेड १८७८०००] १८७८००० नियमानुसार 
१७ श्री.गणेश हरी वंजाळे लिपिक टंकलेखक ।मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस्प्लनेड मुंबई गृहकर्ज परतफेड २५००००० २५००००० नियमानुसार 
१८ श्री.राजेंद्र प्रकाश सोनवणे बेलिफ प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश, नाशिक गृहकर्ज परतफेड २४५२००० २४५२००० नियमानुसार 
१९ 'श्री.निलेश gear भोयर कनिष्ठ लिपिक जिल्हा न्यायाधीशा-१, यवतमाळ गृहकर्ज परतफेड १४६५००० १४६५००० नियमानुसार 
२० _ श्री. मारुती विठ्ठल सलगर  ।कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर गृहकर्ज परतफेड १३७८००० १३७८००० नियमानुसार 
एकूण ३७३२७१६२ 


GIRISH RAMLING 
SAGANE 


(गि. रा. सगणे) 


igned by GIRISH RAMLING SAGANE 
N ‘Ma 


HARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 
16922b7F43ac6c284859 1ed3eif34019d8b33a3cdb267, 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी .3 अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 
शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. AIHA १२२४/प्र.क्र. ४५/का. पाच, दि. २८/०८/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 


ी अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर हप्ता/एक रकमी| शोरा 
अग्निम करावयाचे 
अग्रीम 


मुख्य VESTS धणी 


शिपाई प्रबंधक(प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ | गृहकर्ज परतफेड | १८३४००० १८३४००० एकरकमी =| नियमानुसार 

श्री. प्रशांत सुरेश जोशी 8 र : 8 : णु 

औरंगाबाद 

श्री.विश्वनाथ विजयकुम एकरकमी । नियमानुसार 

शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर | गृहकर्ज परतफेड || १७७१००० १७७१००० > णु 
Pe झेरॉक्स मशीन एकरकमी | नियमानुसार 

श्री.कौस्तुभ शशिकांत सावंत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी | गृहकर्ज परतफेड | १२२४००० १२२४००० 3 

षु ४५ का (joo 

TL 


GIRISH RAMLING 
SAGANE 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र. ०४ मागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५ /का. पाच, दि. २८/०८/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 
अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय अग्रिम | मंजूर | हप्ता/एक रकमी | शोरा 
करावयाचे 
अग्रीम 


1 ह. र यी 
॥ श्री.राहुल गणेश पाटील हमाल | मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस्प्लनेड मुंबई | गृह कर्ज परतफेड एकरकमी ।नियमानुसार 


२ श्री.संदेश शांताराम जाधव सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे गृह कर्ज परतफेड | २०५१००० | २०५१००० | एकरकमी ।नियमानुसार 
कार्यालय, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

३ श्री.दिगंबर विठ्ठल गडगे शिपाइ प्रमुख जिल्हा व सत्र MAT, ठाणे | गृह कर्ज परतफेड | १९४४००० | १९४४००० एकरकमी ।नियमानुसार 

४ | श्री. संदीप माणिकराव दहिहंडे | शिपाई प्रबंधक (अर्थ व वित्त), उच्च न्यायालय, | गृह कर्ज परतफेड | १५२१००० | १५२१००० एकरकमी  ।|नियमानुसार 

अपिल शाखा, 

कर्ज 


षु श्री.प्रशांत सुधाकर सोनगिरे प्रबंधक (अर्थ व वित्त), उच्च न्यायालय, | गृह कर्ज परतफेड | १७२४००० | १७२४००० एकरकमी  ।|नियमानुसार 
अपिल शाखा, मुंबई 
श्री. अमोल गजानन विचनकर प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ | गृहकर्ज परतफेड | २०८२००० | २०८२००० एकरकमी ।नियमानुसार 
औरंगाबाद 
श्री. नितीन केलास खंदारे सचिव, उच्च न्यायालय विधी सेवा उप | गृहकर्ज परतफेड | १८४४००० | १८४४००० एकरकमी  ।नियमानुसार 
समिती, औरंगाबाद 


एकण १३१९०००० 
Xn 


GIRISH RAMLING 
SAGANE 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


